राज्यातील सर्व माथाडी मंडळ व सुरक्षा 
रक्षक मंडळांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी 
तयार करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय 
पॅनलला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. युडब्ल्यूए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:-१ शासन निर्णय क्र.युडब्ल्यूए-१३१२/प्र.क्र.३२०९/ कामगार-५, दि. १७ जुले, २०१२. 


२) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्यूए-१३१२/प्र.क्र.३२०९/ कामगार-५, दि. ६ एप्रिल, २०१३. 

३) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.सुरक्षा/मुंबई/२०१६/कार्यासन-१४,दि. ५ जानेवारी,२०१७. 

४) शासन निर्णयक्र.युडब्ल्युए-१३१२/प्र.क्र.3२०९/कामगार-५,दि.१८ जानेवारी, २०१७ 

५ शासन निर्णयक्र.युडब्ल्युए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५,दि.१६ जानेवारी,२०१८ 

६) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५, दि.११ऑक्टोबर, २०१८ 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 
१९६९ च्या कलम ८ व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ च्या 
कलम ९ नुसार महाराष्ट्रातील कामगार विभागांतर्गत सर्व माथाडी मंडळे व सुरक्षा रक्षक मंडळे यांच्या 
लेखापरीक्षणासाठी संदर्भाधीन दि. १७ जुले, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यपध्दती निश्चित 
करण्यात आली आहे. सदर कार्यपध्दतीनुसार तीन वर्षांकरीता दि. ६ एप्रिल, २०१३ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार १४ सनदी लेखापरीक्षकांच्या पॅनलला मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, दि. १७ जुले, 
२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रस्तुत पॅनलची मुदत ही शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून ३ 
वर्षांसाठी म्हणजेच दि. ५ एप्रिल, २०१६ पर्यंतच होती. प्रस्तुत ३ वर्षांच्या कालावधीत काही माथाडी/सुरक्षा 
रक्षक मंडळांनी त्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल पूर्ण केले असले तरीही अद्यापपर्यंत बहुतांशी माथाडी/सुरक्षा 
रक्षक मंडळांचे लेखा अहवाल अद्ययावत होणे प्रलंबित असल्याने दि. ६ एप्रिल, २०१३, रोजीच्या शासन 
निर्णयाद्वारे गठीत करण्यात आलेल्या लेखा पॅनलला मुदतवाढ  संदर्भाधिन 
अ) क्रमांक २ ते ६ मधीळ शासन निर्णयाद्वारे वेळोवेळी म्हणजेच दि. ३१ मार्च, २०१९ पर्यंतच्या 
काहावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापी, अद्यापी माथाडी/ सुरक्षा रक्षक मंडळांचे वार्षिक 
लेखापरीक्षण पूर्ण न झाल्यामुळे लेखा पॅनलला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यासंदर्भात शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


दि. ६ एप्रिल, २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे गठीत करण्यात आलेल्या लेखा पॅनलला दि. ३१ 
मार्च, २०१९ पासून ते दि.३१ मार्च,२०२० पर्यंत या कालावधीकरिता पुढील अटीच्या अधीन राहून, मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

अट:- “सदर मुदतवाढीच्या कालावधीत सर्व माथाडी/सुरक्षा रक्षक मंडळांचे अद्ययावत 
लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण करुन अहवाल शासन मान्यतेस्तव सादर करण्याबाबत कामगार आयुक्‍त 
यांचेस्तरावर एक विशेष मोहिम राबविण्यात यावी व मंडळाचे अहवाल विधानमंडळाच्या आगामी हिवाळी 
अधिवेशनामध्ये विधानमंडळाच्या पटलावर ठेवण्याकरिता नोव्हेंबर २०१९ अखेरपर्यंत विधानमंडळाच्या 
पटलावर ठेवण्यासाठी शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.” 


शासन निर्णय क्रमांकः युडब्ल्यूए-२०१७/प्र.क्र.१४४/कामगार-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०९०९१५१८०८८४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ied by Dr.Shrikant L. Pulkundwar 
Government Of Mahar: 


. Digital 
DN: c=I ashtra, ou=Industry Energy and 
. . abour Department, postalCode=400032, st=Maharasht 


Labour Depa र = , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad1db4953358cd43c999bdf0814 
6bb78364d50a, 


Pulkundwar Stns cree hes 
( डॉ. श्रीकांत ल. पुलकुंडवार ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत :- 
१) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
2) मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
३) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक. 
छो कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
4) सह आयुक्‍त (माथाडी), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
&) अपर कामगार आयुक्त, पुणे/नागपूर. 
७ अध्यक्ष, सर्व सुरक्षा रक्षक मंडळे. 
८) अध्यक्ष, सर्व माथाडी मंडळे. 
९) निवड नस्ती (कामगार-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


